वाचा : 


अनुकंपा नियुक्तीसाठी विहीत 
केलेल्या पद भरतीच्या मर्यादेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अकंपा -१२१९/प्र.क्र. ५६/आठ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जून, २०१९. 


१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१००४/प्र.क्र. 49/ २००४/आठ, 
दिनांक २२.०८.२००५ 
२. झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१०१४/प्र.क्र. ३४/ आठ, 
दिनांक ०१.०३.२०१४ व दि.०२.०५.२०१४ चे पूरक पत्र 
३. झासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१२१५/प्र.क्र.४७/ आठ, 
दिनांक २८.१०.२०१५ 
४. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१२१७/प्र.क्र.४६/ आठ, 
दिनांक ०३.०५.२०१७ 
५. झासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१२१८/प्र.क्र.०१/ आठ, 
दिनांक १५.०२.२०१८ 


प्रस्तावना : 

अनुकंपा नियुक्तीसाठी गट- क आणि गट- ड मध्ये प्रतीवर्षी रिक्‍त होणा-या पदांच्या 4% 
पदांची मर्यादा संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये विहीत करण्यात आली होती. संदर्भाधीन क्रमांक 
२ येथील दिनांक ०१.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये सदर ५% ची मर्यादा वाढवून ती एक वर्षासाठी 
१०% इतकी करण्यात आली आणि वाढीव मर्यादेचा एक वर्षानंतर फेर आढावा घेण्याचा निर्णय झाला. 
त्यानंतर फेर आढावा घेवून संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.३ येथील दि.२८.१०.२०१५ अन्वये अनुकंपा 
नियुक्तीसाठी प्रतीवर्षी रिक्‍त होणाऱ्या पदाच्या १०% ची असलेली मर्यादा दि.२८.०२.२०१७ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास मान्यता दिली. तद्नंतर संदर्भ क्र.४ येथील दि.०३.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सदर 
१०% च्या मर्यादेस दिनांक ०१.०३.२०१७ पासून पुढे २ वर्षे (दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत) मुदतवाढ 
देण्यात आली. सदर मुदताढ दि.२८.०२.२०१९ रोजी समाप्त झाल्याने अनुकंपाद्वारे पदभरतीसाठी १०% 
ची मर्यादा पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सरळसेवेने भरावयाच्या ज्या पदांच्या भरतीस वित्त विभागाचे कोणतेही निर्बंध नाहीत, अज्ली पदे 
सरळसेवेने भरताना प्रतीवर्षी रिक्‍त होणाऱ्या पदांच्या १०% पदे ही अनुकंपा नियुक्‍तीने भरण्यात यावीत. 

मात्र सरळसेवेने भरावयाच्या ज्या पदांच्या भरतीवर वित्त विभागाचे निर्बंध असतील अशी पदे 
भरताना संदर्भ क्र.५ येथील दि.१५.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार प्रतीवर्षी रिक्त असलेल्या 
पदांपैकी पद भरण्यास मान्यता असलेल्या पदांच्या २०% पदे ही अनुकंपा नियुक्‍तीने भरण्यात यावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः अकंपा -१२१९/प्र.क्र. ५६/आठ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१०१७०७२२२९०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Geeta Rahul Kulkarni 


DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 

e e a a h U Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=87e2e317e0d978442ac6b599d6a0abcf73fe7 17ee52994 


443a8509075101cc93, 


e 
serialNumber=92d474843b842720200d1a10946d5fc9348b9450f 
867605a47d177207c9bd384, cn=Geeta Rahul Kulkarni 


Date: 2019.06.10 17:11:36 +05'30" 


(गीता रा. कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. सर्व सन्माननीय विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य. 

५. मा. मुख्य सचिव 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
७.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

८. प्रबंधक मूळ शाखा, उच्च न्यायालय,मुंबई, 

९. प्रबंधक अपिल शाखा, उच्च न्यायालय,मुंबई, 

१०. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय,मुंबई. 
११. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

१२. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 
१३. सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, (विधान परिषद), मुंबई, 
१४. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र,मुंबई, 

१६. महालेखापल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई, 

१८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

२०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

२१. मुख्य लेखा परीक्षक (निवासी लेखे),कोकण भवन,नवी मुंबई, 

२२. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२४. निरनिराळया मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
२५. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

२६. निवड नस्ती. (कार्यासन-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


